मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे या कार्यालयास प्राप्त होणारे 
अनुदान ४८०१ या प्रधान लेखाशिर्षाऐवजी ४७०१ या 
प्रधान लेखाशिर्षाखाली उपलब्धेसाठी नवीन उपशीर्ष 
उघडण्यास मान्यतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.१६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२.०७.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता RA), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे या कार्यालयांतर्गत कार्यरत कोयना 
संकल्पचित्र मंडळ, पुणे वगळता अन्य तिन्ही मंडळ कार्यालये हे गुणनियंत्रण विषयक कामाशी संबंधित असून, 
सदर प्रदेश कार्यालयाकडे मुख्यत: जलसंपदा विषयक बांधकामाधीन प्रकल्पाच्या गुणनियंत्रणाचे काम आहे. 
यास्तव सदर कार्यालयाने ४८०१ या जलविद्युत प्रकल्पासाठी असलेल्या प्रधान लेखाशीर्षा ऐवजी ४७०१ या 
प्रधान लेखाशीर्षांतर्गत नवीन उपशीर्ष उघडून, त्या अंतर्गत अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यासाठी विनंती केली 
आहे. त्याअनुषंगाने सदर कार्यालयासाठी ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च या 
लेखाशीर्षातर्गत नवीन उपशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे या कार्यालयास प्राप्त होणारे अनुदान 
४८०१ या प्रधान लेखाशिर्षाऐवजी ४७०१ या प्रधान लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन देणेकरिता महालेखाकार 
कार्यालय, नागपूर यांनी त्यांच्या दि.१७.०२.२०२१ च्या अनौपचारीक संदर्भान्वये मागणी क्र. आय-५, प्रधानशीर्ष 
४७०१ अंतर्गत नवीन उपशीर्ष उघडण्याची मान्यता दिलेली आहे. नवीन लेखाज्ीर्षाचा तपज्ञील खालीलप्रमाणे 
आहे:- 


मागणी क्र. आय-५ Demand no. 1-6 

व मध्यम ig यावरील भांडवली 4701, Capital outlay on Major and Medium 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली त गाते 
खर्च 80, General 
८०. सर्वसाधारण 001, Establishment (Except Command area 

न दो वां development) 

004, सचालन व प्रशासन (01) (19) Chief Engineer(civil), Hydro 
(09) आस्थापना (लाभक्षेत्र विकास व्यतिरिक्त) power project and Quality control, Pune 
(०१)(१९) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प (Programme) (4701 1908) 
व गुणनियंत्रण, पुणे (कार्यक्रम) (४७०१ 3९०८) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.१६/जवि 


२. हे आदेशा महालेखापाल कार्यालय, नागपूर यांच्याशी विचारविनियम करून त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र-॥॥/७.॥/().0.३-०३/६५०, दि.१७.०२.२०२१, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०२/ 
व्यय-१२, दि.३०.०६.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०७२२१३५०३५०५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


वी é Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Wé 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
254. 37 cbfb080a0bc996a7 1 0b3cOaeea737985dac09cb66bbff878f42a 
०46. 6, 

7 seriaINumber=293016b5f13cd03f75c9f34c66d956309c8b3cd5faf07931d81 

amkishor Shukla या 
Date: 2021.07.22 12:57:51 +05'30' 
(र. रा. शुक्ला) 


Wa:- 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (जलसंपदा)/ मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. मा. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १ व २ मुंबई/नागपूर. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२. मु.अ.(जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. आंतर वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण,पुणे 

१५. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

१६. कार्यासन अधिकारी, (का.१४३३/१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१७. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थ-१०/व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कार्यासन अधिकारी (अर्थ-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ 


mn 


पृष्ठ २ पैकी २ 


